महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे दाखल 
केलेली व बराच काळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे 
त्वरीत निकालात काढण्यासाठी निर्माण करण्यात 
आलेल्या मुंबई खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.: मविन्या १०२१/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक मविन्या-१०१७/प्र.क्र.४३/वि.प्र-४, दि.१६/१०/२०१७. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई विक्रीकर कायदा व मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर 
प्रलंबित असलेली व नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होऊन महसूल उत्पन्न 
वाढीसाठी राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपातील तीन नवीन खंडपीठे (मुंबई, पुणे व नागपूर) ज्या दिनांकास सुरु 
होतील तेथून पुढे दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यास संदर्भाधीन दि.१६/१०/२०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. यामधील मुंबई खंडपीठ येथे न्यायिक सदस्य share 
रामकिशोर त्रिवेदी यांची दि.१९/०८/२०१९ रोजी नियुक्ती झाल्याने सदर दिनांकास मुंबई खंडपीठ 
कार्यान्वित झाले असून संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार मुंबई खंडपीठाची मुदत दि.१८/०८/२०२१ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. सद्य:स्थितीत मुंबई खंडपीठात प्रलंबित अपील प्रकरणांची संख्या ३४९७ इतकी आहे. 
सदर प्रलंबित प्रकरणाची संख्या तसेच दरमहा दाखल होत असलेली अपील प्रकरणे विचारात घेऊन, 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाळा मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई येथील प्रलंबित अपील प्रकरणांचा जळद निपटारा 
होण्यासाठी तसेच कुंठीत कराची वसूली होऊन राज्याच्या महसूली उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी 
न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठास, या आदेशाद्वारे दि.१९/०८/२०२१ पासून पुढील १ वर्षासाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादी वरील 
कर (००) १०१- वसूली खर्च (०२) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (०२) (०१) महाराष्ट्र विक्रीकर 
न्यायाधिकरण (अनिवार्य) (२०४० ००६२)” या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षातील मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०२१/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१४५८०१०४०५ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Latika Vivek Patil 


(लतिका वि. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र-१,२,३, 

निवडनस्ती- विक्रीकर प्रशासन-४. 


—O 


A 


AN 


9८ 


an 


S Cc 
~S~$ <..> re wee Se lS ss les esl Ne 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


